अर्थसंकल्पीय अनुदान 2023-2028 मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर) (४४०२ 
११४८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ एप्रिळ, 2023 


प्रस्तावना - 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, (००)(१०१) 
मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखाळील लहान 
पाटबंधारे योजना (४४०२११४८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत ०१-वेतन व ०२-मजुरी या उद्दीष्टयांतर्गत 
अनुक्रमे रु.२७,९४,०३,०००/- व ४,२०,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे 
रूपये २,७९,४०,०००/- व २१,०००/- इतके अनुदान आता वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले आहे. सदर 
अनुदान आयुकत, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रूपये २,७९,६१,०००/- (रूपये दोन कोटी एकोणऐंशी लाख एकसष्ठ हजार फक्त) इतके अनुदान 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२३- सन २०२३-२०२४ । सध्यावितरीत 
२०२४ करिता मंजूर करिता आतापर्यंत करावयाचे 
अनुदान वितरीत केलेले अनुदान| अनुदान 
[a] २ 3 8 हि 
ra | ०१ वेतन २(७९४०३.००० ०.००० २७९४०.००० 
2 ०२ मजूरी ४२०.००० 0,000 29.000 
एकुण २७९८२३.००० ०.०००|  २७९६१.००० 


शासन निर्णय क्रमांक: बीयु्धी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखाशीर्षखाली उपरोक्‍त अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (४४०२ ११४८) (अनिवाय)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१९१६२०३६६६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANESH. ४४४.” 
NIVRUTTI 1 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 


PAWAR Ssuee 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


०८ Av A Oo 


o~ 
ae 
. 


one 6 © 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


